श्री. रविंद्र देवराम ठाकूर, सहायक संचालक 
(माहिती), गट-ब यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२०/३९०/प्र.क्र.११५/का.३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये श्री. रविंद्र देवराम ठाकूर, सहायक संचालक (माहिती) 
गट- ब (राजपत्रित), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातीळल या पदावर ९३००-३४८००-- ग्रेड वेतन 
४४०० या वेतनश्रेणीत २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. श्री. ठाकूर यांनी सदर परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने उक्त 
परिविक्षाधीन कालावधी पुढीलप्रमाणे संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम परिवीक्षा कालावधी समाप्त 

क्र. करण्यात आल्याचा दिनांक 

१ श्री. रविंद्र देवराम ठाकूर, सहायक संचालक (माहिती), १८.०५.२००९ 
गट-ब, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


२. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर श्री. ठाकूर, सहायक संचालक (माहिती), गट-ब, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांची नियुक्ती त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


उ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२२१७१९१५९६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA 
YADAV 
Date: 2020.12.23 13:10:42 +05'30' 


(श्रीराम यादव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२( लेखा व अनुज्ञेयता) / ( लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/३९०/प्र.क्र.११५/का.३४-अ 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. संचालक(माहिती ) ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्कमहासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक (माहिती )( वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. संचालक (माहिती), नागपूर ,अमरावती विभाग, नागपूर, 

८. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 

९. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 

१०. उपसंचालक (माहिती) ( प्रशासन ), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, 

मुंबई, 

११. उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, (मा.व.ज. मार्फत), 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मा.व.ज. मार्फत), 

१४. संबंधित अधिकारी (मा.व.ज. मार्फत) 

१५. सा.प्र.वि./का-३४, 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


